नागपूर सुधार प्रन्यास 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या 


अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासीयांना मालकी 
हक्काने पट्टेवाटप करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) - क्रमांक-नासुप्र-२०१५/प्र.क्र.५३/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 

१) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे पत्र क्र.अधी.अभि./५१९९, दिनांक १९/०८/२०१५, पत्र आणि पत्र 
क्र.अधी.अभि/३९५८ दि.२८/०७/२०१६, 

२) कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे पत्र क्र.का.अ.(मु/१०२२० दिनांक १५/०१/२०१६ व 
पत्र क्र.अधी.अभि./११२०७ दिनांक ०३/०१/२०१६ 

3) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६/०४/२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४ समक्रमांक दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१६ चा शासन निर्णय 

५) समक्रमांक दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ चा शासन निर्णय (शुध्दीपत्र). 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्र): 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ०४ येथील निर्गमित शासन निर्णयातील “इतर अटी व शर्ती” या 
भागातील अट क्र.०३ सुधारित करण्यात येत असून, सदरची अट खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी.:- 


“नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासीयांना 

पटठ्ठेवाटप करताना, पात्रतेची अट दिनांक ०१ जानेवारी २०११ अशी राहील.” 
०२. सदर शासन निर्णय (शुध्दीपत्र) महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१४५६५३०१२५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay S Gokhale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban 


4 kh | Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a NJ a y (0 7} a e 2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be4 
9a8459ed4c63961 ebdc3cb961, cn=Sanjay S Gokhale 
Date: 2019.03.05 15:04:19 +05'30" 


उप सचिव (नवि-२६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


(सं.श.गोखले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
२) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 
३) जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर 
8) सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. 

) 

) 


